नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची इतर जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-११ जुलै, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोत्नत/ता.मालेगांव/२७९९/२०१९ दि. २४/०५/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नाशिक 
जिल्ह्यातील मालेगांव तालुक्यातील १० ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा 
वापर विचारात घेता सदर रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
नाशिक जिल्ह्यातील खालील ग्रामीण मार्ग रस्ते Salad करण्यात येत आहेत. 


साखळी क्रमांक दर्जान्नत दरजान्नती 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची लांबी | नंतरचा 
क्रमांक लांबी क्रमांक 
ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते ५/००) 
मुंगसे (राष्ट्रीय महामार्ग-३) ते सोनज - ८१ ५.०० कि.मी. १७.५०० इतर 
मांजरे - झाडी ते तालुका हद्द रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ७/०० कि.मी. जिल्हा 
६८ ७.०० कि.मी. मार्ग-२०७ 
ग्रामीण मार्ग । (७/०० ते १०/००) 
१५८ ३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते २/५००) 
१२२ २.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग (०/०० ते ५/५००) १९.५०० इतर 

वाके -सोनज - पवारवाडी - अंधारपाडे ते ६७ ५.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
एरंडगांव रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते ८/००) मार्ग-२०८ 

७२ ८.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ६/०० 

4Q ६.०० कि.मी. 
सौदाणे (राष्ट्रीय महामार्ग-३) पासून मांजरे । ग्रामीण मार्ग (०/०० ते ६/००) १८.५०० इतर 
- घोडेगांव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-१३५ ला १९३ ६.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मिळणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ८/००) मार्ग-२०९ 

१९७ ८.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते ४/५००) 
६९ ४.५०० कि.मी. 


एकूण ५५.५० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग 
लांबीत ५५.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२१९६.६८० + ५५.५००) म्हणजेच २२५२.१८० 
कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५५.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१०६३३.३५० - ५५.५००) म्हणजेच १०५७७.८५० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१२१११९१३४८१८ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


Pp fa S h a n t Works Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 


. ° : 
V | n a ya kr a (0 p a t | | se 4537e, cn=Prashant Vinayakrao 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 

तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


“०? (२ Ss 


पृष्ठ २ पैकी २ 


